परिवहन विभागाकरीता तक्रार निवार प्रणाली व 
मोबाईल अँप यांच्या देखभाल दुरुस्तीस मान्यता 
व मे. महाआयटी यांच्यामार्फत सदर प्रणाली 
क्लाऊड होस्ट करणे याकरीता येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-११२२/प्र.क्र.२९३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५. 

२) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. ARTA - २०१४ /प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३) सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, शासन निर्णय क्र.मातंसं-१७१६/ प्र.क्र.२८६/३९, 
दि.०९.०८.२०१६ 

४) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७. 

५) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/तक्रार निवार प्रणाळी/क1११/ 
२०२२ जा.क्र.१३९१८, दि.१५.१२.२०२२. 

६) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची दि.१८.०१.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कामकाज जलदगतीने पार पाडण्यासाठी संगणकीय प्रणालींचा प्रभावीपणे वापर 
करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याच दृष्टीकोनातून गृह (परिवहन) विभागातील परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयांतील ई-गर्व्हनन्स प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता तक्रार 
निवार प्रणाली व मोबाईल अँप यांच्या देखभाल दुरुस्तीस मान्यता देणे व मे. महाआयटी यांच्यामार्फत 
सदर प्रणाली क्लाऊड होस्ट करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

गृह (परिवहन) विभागातील परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयांतील ई-गर्व्हनन्स 
प्रणालीच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता परिवहन विभागाकरीता अ) तक्रार निवारण प्रणाली व 
मोबाईल अँप यांचे देखभाल दुरुस्तीसाठी एका वर्षासाठी होणारा रु. २२,७४,६५७/- (करांसह) इतक्या 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-११२२/प्र.क्र.२९३/परि-४ 


खर्चास तसेच ब) सदर वेबप्रणाळी व मोबाईल अँप हे क्लाऊड वर होस्ट करण्यास मे. महा आयटी 
यांची नियुक्ती करणे व त्यासाठी लागणारा रु. १५,००,०००/- इतका खर्च, अज्ञा एकूण 
रु.३७,७४,६५७/- (अक्षरी रुपये सदोतीस लाख Peay हजार Wel सत्तावन्न फक्त) इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. Wax daniel व मोबाईल अँप हे क्लाऊड वर होस्ट करणे ही कामे मे. महा आयटी 
यांच्यामार्फत करण्यात यावीत. 

३. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-३, SENT २०४१, वाहनांवरील कर (०१) (०४) 
कार्यालयीन अभिलेखांचे संगणकीकरण (मोटार वाहन आणि मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण) 
(२०४१ ०२९७), १३ कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
उपलब्ध असलेल्या मंजूर निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, मधील भाग-पहिला, उप 
विभाग-दोन मधील अनुक्रमांक २७-अ, नियम ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०८१२२७४८३२२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | ANGHI 
BHARAT R 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. परिवहन उप आयुक्त (संगणक/लेखा) परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


